सन 2098-2020 करिता ताडी अनुज्ञप्ती 
वितरीत करणे - सन २०१८-१९ मधील ताडी 
अनुज्ञप्त्यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-१ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ :- १) शासन अधिसूचना, गृह विभाग, दि.४ जून, २००१. 
२) शासन अधिसूचना, गृह विभाग, दि.९ ऑगस्ट, २०१०. 
३) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०६१५/प्र.क्र.११६/राउशु-३, दि.२५.८.२०१५. 
४) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०६१५/प्र.क्र.११६/राउशु-३, दि.२८.१०.२०१६. 
५) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०६१५/प्र.क्र.११६/राउशु-३, दि.२.१२.२०१६. 
६) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०७१७/प्र.क्र.२१९/राउशु-३, दि.२१.८.२०१७. 
७) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउश्ु-३, दि.३०.८.२०१८. 
८) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउश्यु-३, दि.३१.८.२०१९. 
९) शासन शुध्दीपत्रक, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.३.९.२०१९. 
१०) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.३०.१०.२०१९. 
99) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.७.१.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( लिलाव-नि-निविदा पध्दतीव्दारे अनुज्ञप्ती देणे ) आदेश, २००१ 
नुसार, संदर्भाधीन दि. ३० ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, ताडी वर्ष २०१८-२०१९ करिता 
ताडी दुकाने लिलाव-नि-निविदा पध्दतीने वितरीत करण्याच्या विहित पध्दतीनुसार अटींच्या अधीन 
राहून टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांचे वितरण बोलीधारकांना करण्यात आले आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.८ 
येथील शासन निर्णयान्वये, सन २०१८-१९ मध्ये कार्यरत असलेल्या टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांना मागील 
वर्षाच्या शुल्काच्या दोन महिन्यांच्या प्रमाणात रक्‍कम वसूल करुन, दोन महिन्यांपर्यंत म्हणजे दि.३१ 
ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर, संदर्भ क्र.१० येथील दि.३०.१०.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, मागील वर्षाच्या शुल्काच्या मासिक प्रमाणात प्रत्येक महिन्याची रक्‍कम 
वसूल करुन दि.३१.१०.२०१९ च्या पुढे, शासनाकडून कार्यपध्दती निश्चित होईपर्यंत अथवा दोन 
महिन्यांपर्यंत (म्हणजे दि.३१.१२.२०१९ पर्यंत) यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली. सदर मुदत संपुष्टात आल्यानंतर संदर्भ क्र.११ वरील दि.७.१.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये, सन २०१८-१९ मधील कार्यरत असलेल्या ताडी अनुज्ञप्तीधारकांना, मागील वर्षाच्या 
शुल्काच्या मासिक प्रमाणात रक्‍कम वसूल करुन दि.३१.१२.२०१९ च्या पुढे आणखी एक महिन्याची 


शासन निर्णय क्रमांकः टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३ 


म्हणजेच दि.३१ जानेवारी, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर मुदत संपुष्टात आली 
असून या मुदतीच्या पुढे मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र ताडी दुकाने (लिलाव-नि-निविदा पध्दतीव्दारे अनुज्ञप्ती देणे) आदेशा, २००१ 
नुसार, राज्यातील ताडी अनुज्ञप्त्यांबाबत सन २०१९-२०२० या वर्षाकरिता पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे :- 


१. सन २०१८-१९ मध्ये कार्यरत असलेल्या टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांना, सन २०१८-१९ या वर्षाच्या 
शुल्काच्या मासिक प्रमाणात रक्‍कम वसूल करुन, दि.०१.०२.२०२० ते २९.०२.२०२० या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२०११७१२५०७६२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, Mi rasht 
2.5.4.20=a34e563dd43e83b04db3eb31230d59c1 af4b6e29ee6c1f13 


338b0ccd51689af, postalCode=4( 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


ialNumbé :01962d08bd39997d4c4d6e7e1 9f8acf340d1a5c4d 
AJ F T RAO d2b9a00977369607 bbf82, HOME DEPARTMENT, 
‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 


Date: 2020.02.01 16:53:18 +05'30" 


(युवराज ब. अजेटराव) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री (RSA) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव (Reap यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५. खाजगी सचिव, विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 
६. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. सर्व विभागीय आयुक्त, 

८. सर्व जिल्हाधिकारी, 

९. सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

१०. सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


